सन २०२२-२३ चे क्रांतीज्योती सावित्रीमाई 


फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार प्रदान 
करण्यासाठीच्या सत्कार समारंभाच्या खर्चास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०२३/प्र.क्र.१२०/टीएनटी-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० जून, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/ 
टीएनटी-४,दिनांक २८ जून,२०२२ 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
क्र.शिसं/राशिपु/समारंभ/२०२२-२३/विद्या/ए-२/२८७४,दि.१२ जून, २०२३ 
प्रस्तावना :- 


समाजाची नि:स्वार्थ भावाने आणि निष्ठेने सेवा करणाऱया व शौक्षणिक क्षेत्रात 
अतिउत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या अंगिकृत कामात प्रोत्साहन देण्याच्या व त्यांच्या 
गुणांचा यथोचित सन्मान करण्याच्या उद्देशाने दिनांक २८ जून,२०२२ च्या शासन निर्णयातील 
अटी शार्ती व निकषांनुसार राज्यातील १०९ शिक्षकांना क्रांतीज्योती सावित्रीमाई राज्य शिक्षक 
गुणगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.सदर पुरस्कार वितरण करण्यासाठीचा समारंभ 
५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी घेण्यात येणार आहे.सदर पुरस्कार समारंभासाठी लागणाऱ्या 
रु.१,९५,५५,७००/- (रु.एक कोटी पंच्याण्णव लाख पंचावन्न हजार साते फक्त) इतक्या 
अंदाजित खर्चाचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांनी दिनांक १२ जून,२०२३ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे.सदर पुरस्कार 
समारंभासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार या योजनेअंतर्गत सन 
२०२३-२४ करिता खालील लेखाशिर्षापुढे नमुद केलेल्या तरतूदीमधील रु.१,९५,५५,७००/- 
(रु.एक कोटी पंच्याण्णव लाख पंचावन्न हजार सातशे फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०२३/प्र.क्र.१२०/टीएनटी-४ 


२. यावरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षामध्ये केलेल्यास तरतूदीमधून खर्ची टाकण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष व मागणी क्रमांक मंजूर तरतूद | मंजूर प्रशासकीय 
(रु.हजारात) मान्यता 
(रू.हजारात) 
१. २. ३. ४. 
7 . | “मागणी क्र.ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, | २०००० १९५५५.७ 


८०,सर्वसाधारण,८००,इतर खर्च (०२) संकीर्ण 
(०२) (०१) आदर्श शिक्षकांना पुरस्कार (दत्तमत) 
(२२०२२२९२) 


२. । “मागणी क्र.ई-२,२२०२,सर्वसाधारण शिक्षण, । शि 
८०,सर्वसाधारण,८००,इतर खर्च (०२) संकीर्ण 
(०२) (४६) आदिवासी क्षेत्रातील उत्कृष्ट 
कामासाठी शिक्षकांना राज्य पुरस्कार 
(२२०२३६८२)” 


३. | “मागणी क्र.ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, १ कि 
८०,सर्वसाधारण,८००,इतर खर्च (०२) संकीर्ण 
(०२) (०३) आदर्श स्त्री शिक्षिका पुरस्कार 
(220222¢2)” 


एकूण २०००२ १९५५५.७ 


३. सदर प्रशासकीय मान्यता वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग ३, अनुक्रमांक ४,२७ (२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७५/५/.॥व/890॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६३०१६२२०२३०२१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 1... 
JAYASING 0027171111 
SHIVAJI RASKAR 7 
(ज. शि. रासकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


59K 
2, st=Maharashtra, 

125286AA 1 BC9A2EOFSCBOAS6BC5BA02F01B0 

‘ASING SHIVAJI RASKAR 


fal 


प्रत:- 
१) आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०२३/प्र.क्र.१२०/टीएनटी-४ 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


३) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र 9/2 मुंबई /नागपूर. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


६) उप सचिव (अर्थसंकल्प),शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई . 


७) वित्त विभाग, व्यय - ५ /विनियम,मंत्रालय,मुंबई. 


८) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 


९) प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई. 
१०) निवडनस्ती-टीएनटी-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


